राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत 
राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेसाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२२/प्र.क्र. ४१/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०२३. 


वाचा:- १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र. क्र. ३५/कोषा प्रज्ञा-४, 
दि. ०१ जुले, २०२१ 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १५-२६/२०२२-५१७॥५, दि. ३१ मे, २०२२. 
३. शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. ०१ जुले, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०१ जुले, २०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत 
योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) याबाबत सुधारित सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. सुधारित कार्यपद्धतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित 
प्रशासकीय विभागाने एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत 
बँकेमध्ये स्वतंत्र Single Nodal Bank Account सुरु करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि. ०१ जुले, २०२२ च्या परिपत्रकानुसार वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण विभाग यांची राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या 
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेसाठी SNA म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच ICICI बँकेत Single 
Nodal Bank Account सुरु करण्यात आले असून PFMS प्रणालीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत 
निधी आदानप्रदान करण्यासाठी 4048 MH- Revision of norms for central Assistance Released to 


States/UTs for meeting expenditure on intra state movement handing of foodgrains and FPS 
dealers margin under NFSA-4048[MH505] या योजनेकरीता लेखाअधिकारी, वित्तीय सल्लागार व 


उपसचिव यांचे कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी (Drawing & Disbursing Officer) BIA घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत राबविण्यात येणारी अन्नसुरक्षा योजना 4048 MH - 


Revision of norms for central Assistance Released to States/UTs for meeting expenditure on 
intra state movement handing of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA-4048[MH505] 


करीता आहरण व संवितरण अधिकारी (Drawing & Disbursing Officer) BIA, लेखाधिकारी, 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांचे कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 
(आहरण व संवितरण संकेतांक ७१०१००५३६१) यांना घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२२/प्र.क्र. ४१/ना.पु.२२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१६०२२२१९०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


POOJA PRASAD 
MANKAR 


igitally signed by POOJA PRASAD MANKAR 

0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 

ND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
366ca3537dfc0eS272! 


९: 
sul 
1898604375 
f t=Maharashtra, 
D6A8BC7C9FBB1ASA10E6562F73 


Di 
oO 
25 
71 
6 JA PRASAD MANKAR, 
al 


De 
Date: 202: 


(पूजा मानकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
. मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी 
११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 
१२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
१३. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१४. सर्व उपायुक्त (पुरवठा) 
१५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
१६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
१७. सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१८. सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१९.सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
२३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 
२६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई 
२७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२२/प्र.क्र. ४१/ना.पु.२२ 


२८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२९. वित्त विभाग, व्यय-१०, मंत्रालय, मुंबई 

३०. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३१. सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

३२. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


